विधि व न्याय विभागांतर्गत संगणकीकरण 
प्रकल्प अंमलबजावणी समिती (PIC) 
गठीत करणेबाबत. (शुध्दीपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.पीआयसी -२०१९/प्र.क्र. ५०/का. ०७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ जुलै, २०२१. 


वाचा :- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र. सीओएम -१००१/प्र.क्र. १७४/०१/३९, 
दिनांक २९ ऑक्टोबर, २००१. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र. मातंस-२०११/प्र.क्र. १२५/३९, 
दिनांक २३ सप्टेबर, २०११. 
३) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय, क्र. सीएचसी १०१०/७५७/(प्र.क्र.१३०/१०/ 
का- १७, दिनांक ३ मार्च, २०१२. 
४) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय, क्र. पीआयसी -२०१९/प्र.क्र.५०/का-०७, 
दिनांक १२ मार्च, २०२०. 
५) विधि व न्याय विभाग, शासन शुध्दीपत्रक, क्र. पीआयसी -२०१९/प्र.क्र.५०/का-०७, 
दिनांक २७ जानेवारी, २०२१. 


उपरोक्त संदर्भाधीन ५ येथील शासन शुध्दीपत्रकातील परिच्छेद क्र. १ पुढीलप्रमाणे आहे :- 
१. संगणकीकरणाचे दृष्टीने या विभागाचे व क्षेत्रिय कार्यालयाचे संगणकीकरण प्रकल्प 


राबविण्यासाठी या विभागाच्या सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्प 
अंमलबजावणी समिती ( Project Implementation Committee, PIC) गठीत करण्यात येत आहे:- 
१. सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. : अध्यक्ष 


२. प्रधान सचिव, माहिती तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई. : सदस्य 
३. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. : सदस्य 
४. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई . : सदस्य 
५. प्रधान सचिव, उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई We 

संबंधित क्षेत्रिय कार्यालय प्रमुख. Wee 
७. सह सचिव/उप सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. : सदस्य सचिव. 

- याऐवजी - 

१. " संगणकीकरणाचे दृष्टीने या विभागाचे व क्षेत्रिय कार्यालयाचे संगणकीकरण प्रकल्प 


राबविण्यासाठी या विभागाच्या प्रधान सचिव व विधि परामर्शी/ सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्प 
अंमलबजावणी समिती (Project Implementation Committee, PIC) गठीत करण्यात येत आहे :- 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पीआयसी -२०१९/प्र.क्र. ५०/का. ०७ 


१. प्रधान सचिव व विधि परामर्शी/सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. : अध्यक्ष 

२. प्रधान सचिव, माहिती तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई. : सदस्य 

३. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. : सदस्य 

४. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई . : सदस्य 

५. प्रधान सचिव, उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई : सदस्य 

६. संबंधित क्षेत्रिय कार्यालय प्रमुख. : सदस्य 

७. सह सचिव/उप सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. : सदस्य सचिव.” 

असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक hb महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०७१३१७३१०४०९१२ असा आहे. 
हे शासन शुध्दीपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Nitin Virsen 11... rire 


2.5.4.20: ifa52b8f5b995089773c42d6ed2475cd061a337b724d 
471400fbcfb074e051 


INumber=38da45fc182de9210d4220cd41371018a4d6f00892 


e 
J IwWa Nn e 5d1478cba841 3afb06c03, Nitin Vi Jiwe 
Date: 2021.07.13 17:38:20 +05'30' 


(नितीन fa. जिवने) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव. 


प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 


२. मा. राज्यमंत्री (विधि व न्याय) यांचे खाजगी सचिव. 
३. सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
४. प्रधान सचिव , माहिती तंत्रज्ञान विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
५. प्रधान सचिव , नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
६. सचिव , (लेखा व कोषागारे), वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
७. प्रधान सचिव, उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
८. सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. सर्व कक्ष अधिकारी/अधिक्षक, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


